दिनांक २१ जून ते ३० जून, 2022 या कालावधीत 
मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडीयम, भोपाळ, मध्यप्रदेश 
येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा 
२०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.७३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ जून, २०२२. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.०३.०६.२०२२. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/हॉकी /२०२०-२१ 
दि.१३.०६.२०२२. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२१-२२/का-४/६४७, दि.१५.०६.२०२२. 
शासन निर्णय :- 


दिनांक २१ जून ते ३० जून, २०२२ या कालावधीत मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडीयम, 
भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा 
२०२१-२२ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता महेंद्र स्टेडियम, चर्चगेट, 
मुंबई येथे दि. ११ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये 
सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड 
चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड 
चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या 
रु.१,०७,०००/-(रुपये एक लाख सात हजार फक्‍त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक १७ ते १९ जून, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक २१ ते ३० जून, २०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १६ जून, २०२२ 
(म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून 
देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत 
असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १७ ते ३० जून, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.७३/क्रीयुसे-२, 


प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच 
त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय 
प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील 
खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात 
यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र 
संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवऱ्यक राहिल. 


५. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक 
३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा 
स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतळेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१७१७०८२६९२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNIL SURYAKANT BN’ GN = SUNIL SURYAKANT HANUE, oom, 


7 , O = GOVERNMENT OF 
H ANJ E MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 


(सुनिल हंजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.७३/क्रीयुसे-२, 


२. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक,मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक.मुंबई,मंत्रालय, 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

६. सचिव,शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

११.सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१२.वरिष्ठ कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१३.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
१५.मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना,मुंबई-४०० 032 

१६.संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवाळय जिमखान्यामार्फ़त) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ' 


दिनांक २१ ते ३० जून, २०२२ या कालावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा हॉको स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या हॉकी संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 


स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 

क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग | कार्यालयाचापूर्णपत्ता पूर्ण पत्ता 

१ श्री. धनंजय प्रकाश महाडिक, | राज्यकर सह-आयुक्‍त, नाशिक विभाग, व्हॅट 
उपायुक्‍त, राज्यकर प्रशासन. 

2 | al. सुनिल बसप्पा कुरो, = hal वन क्षेत्रपाल (वन्यजीव) चांदोली, मु. पो. चांदोली 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी (वारणावती) ता. शिराळा, जि. सांगली. 

३ | Al. प्रविण नरेंद्र बडोले, | वि तहसिल कार्यालय, ब्रम्हपुरी, जिल्हा- चंद्रपुर. 
पुरवठा निरीक्षक 

४ । श्री. अझर सिकंदर शेख, लिपिक | a पविभागीय कृषी अधिकारी, HLA, कोल्हापूर. 

५ | श्री. संतोष प्रकाश बिराजदार, जवान णि ae अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जत २९, वसंत 

कॉलनी, माकेट यार्ड, सांगली 

६ | at. रमेश गणपती घ षत णि जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा हिवताप कार्यालय, 
कार्यालयीन अधिक्षक सांगली. 

७ | श्री. फिरासत गुलाममहंमद मुजावर, a a जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर. 
कनिष्ठ लिपिक 

८ | श्री. इम्रान दस्तगीर शेख, बेलीप गि शिंग वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जिल्हा- कोल्हापूर. 

९ | श्री. प्रफुल्ल प्रकाश पाटील, ~ 7 वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर कोल्हापूर, 
कनिष्ठ लिपिक जिल्हा- कोल्हापूर. 

१० | श्री. आसिफखान अब्दुलखान पठाण, कमि a उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, कागल, जिल्हा- 
परिरक्षण भुमापक कोल्हापूर. 

११ | ai. देवेंद्र रामनाथ चपरिया, णि Gall धकारी कार्यालय, यवतमाळ. 
नायब तहसिलदार 

१२ | श्री. दिगंबर अशोक दळवी, गग hil शासकोय तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, मिरज. 
कनिष्ठ लिपिक 

१३ | श्रो. दिनेश जगन्नाथ मळेकर, णि कि पोलीस अधीक्षक कार्यालय, कसबा बावडा, 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक कोल्हापूर. 

१४ । श्री. राहुल सुभाष शिंदे, | om द्यागिक न्यायालय कोल्हापूर, कसबा बावडा रोड, 
उच्चश्रेणी लघुलेखक कोल्हापूर. 

१५ | श्री. सचिनकुमार म. मठपती, होय | होय | ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, कसबा बावडा, 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कोल्हापूर. 
(व्याख्याता) 

१६ | at. शैलेश शंकरराव उपासे, | णि तहसिल कार्यालय, पवनी, जिल्हा - भंडारा. 
तलाठी 

१७ । श्री. इरफान दिलावर सनदी, तलाटं णि कि पील कार्यालय, गारगोटी, ता. भुदरगड, जिल्हा 

कोल्हापूर. 

१८ | श्री. विजय पंढरीनाथ शेटे, ~~ = महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी (प्रशिक्षक) 

१९ | श्री. मकरंद केशवराव गयावळ शि णं वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सहा.कक्ष अधिकारी (व्यवस्थापक) 


gitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 
DN: CN = SUNIL SURYAKANT HANJ 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


SUNIL SURYAKANT 
HANJE 


(सुनिल हंजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक 28 ते ३० जून, २०२२ या कालावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा २०२१-२२ महाराष्ट्र शासनाच्या wil संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


तपशील 


निवड चाचणी साठी पत्रव्यवहार, स्टॅम्प व इतर ख 
२ र डा aa चि ब c 


७००० 


| 


| 


ब) | प्रशिक्षण शिबोर :- दिनांक १७ ते १९ जून, २०२२ (३ दिवस) A कालावधीत प्रशिक्षण १४७०० 
शिबीरासाठी मैदानाचे भाडे, प्रशिक्षकाचे मानधन, प्रशिक्षक ब खेळाडूंकरीता अल्पोपहार 
इत्यादी वरील होणारा खर्च अल्पोपहार (१९३१००५३ = (५७०० 


मैदान भाडे (२०००५३ (६००० 
प्रशिक्षकाचे मानधन (१०००५३ = (३००० 


श्या 
र 
रु. १०००/- प्रमाणे १८ कृत्रिम मैदानावर वापरावयाचे हाको शूज. 


रु. ५००/- प्रमाणे ३८--१-३९ गॅलेक्सी सेथेटिक्स शाईनिंग क्लॉथ १९५०० 
(मोनाग्राम व क्रमांकासह) 


रु. ५००/- प्रमाणे १९ गॅलेक्सी सेथेटिक्स शा्ईनिंग क्लॉथ शॉ 
रु. १००/- प्रमाणे १९ टॉबेल्स. 
रु. ४००/- प्रमाणे १७ जोडी निविआ डिलक्स क्वॉलिटी प्रो.२ सिनगार्डस्‌ (कॉमन किट) 


र 
रर 

रु. १२००/- प्रमाणे १ जोडी कृत्रिम मैदानावर वापरावयाचे हॉको शूज. 

र 
त 


SUNIL 5॥॥३॥४/॥८॥॥९1॥ ५ Suni’sunvakant Hanue, C= IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
HANJ E AND SPORTS. DEPARTMENT 
Date: 2022.06.17 17:21:44 +05'30" 


eyes 


(सुनिल हंजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क 


दिनांक २१ ते ३० जून, २०२२ या कालावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉको स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या हॉकी संघाची 
निवड करण्यासाठी दि. ११ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी 
खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम | कार्यालयाचापूर्णपयत्ता 1 पूर्ण पत्ता 

१  । श्री. रमेश गणपती घ जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा हिवताप कार्यालय, सांगली. 
कार्यालयीन अधिक्षक 

२ | श्री. सुनिल बसप्पा HAT, वन क्षेत्रपाल (वन्यजीव) चांदोली, मु. पो. चांदोली (बारणावती) ता. 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी शिराळा, जि. सांगली. 

३ | At. प्रविण नरेंद्र बडोले, तहसिल कार्यालय, ब्रम्हपुरी, जिल्हा- चंद्रपुर. 
पुरवठा निरीक्षक 

४  । श्री. अझहर सिकंदर शेख, लिपिक पविभागीय कृषी अधिकारी, HLA, कोल्हापूर. 

५ _। श्री. संतोष प्रकाश बिराजदार, जबान  । अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जत २९, बसंत कॉलनी, माकेट यार्ड, 

सांगली 

६ | श्री. धनंजय प्रकाश महाडिक, राज्यकर सह-आयुक्‍त, नाशिक विभाग, व्हॅट प्रशासन. 
उपायुक्‍त, राज्यकर 

७ | श्री. फिरासत गुलाममहंमद मुजावर, जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर. 
कनिष्ठ लिपिक 

८ | at. इम्रान दस्तगीर शेख, बेलीप वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जिल्हा- कोल्हापूर. 

९ | ait. प्रफुल्ल प्रकाश पाटील, वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर कोल्हापूर. जिल्हा- कोल्हापूर. 
कनिष्ठ लिपिक 

१० | श्री. आसिफखान अब्दुलखान पठाण, । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, कागल, जिल्हा- कोल्हापूर. 
परिरक्षण भुमापक 

११ | श्री. देवेंद्र रामनाथ चपरिया, धकारी कार्यालय, यवतमाळ. 
नायब तहसिलदार 

१२ | श्री. दिगंबर अशोक दळवी, शासकोय तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, मिरज. 
कनिष्ठ लिपिक 

१३ | श्री. दिनेश जगन्नाथ मळेकर, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, कसबा बावडा, कोल्हापूर. 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक 

१४ | श्री. राहुल सुभाष शिंदे, द्यागिक न्यायालय कोल्हापूर, कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर. 
उच्चश्रेणी लघुलेखक 

१५ | श्री. सचिनकुमार महादेव मठपती, TAT प्रशिक्षण संस्था, कसबा बावडा, कोल्हापूर. 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(व्याख्याता) 

१६ | श्री. विजय पंढरीनाथ शेटे, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

१७ । श्री. इरफान दिलावर सनदी, तलाटं पील कार्यालय, गारगोटी, ता. भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर. 

१८ | श्री. शेलेश शंकरराव SAN, तलाठ तहसिल कार्यालय, पवनी, जिल्हा भंडारा. 

१९ | श्री. मकरंद केशवराव गयावळ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 


SUNIL SURYAKANT HANJE ४४ 


(सुनिल हंजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


